महाराष्ट्र शासन 


अपर निबंधक सहकारी संस्था या 
संवर्गातील बदल्यांबाबत. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१०/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद 
केलेल्या अपर निबंधक सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार 


बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र ' अधिकारी यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१) | श्री. एस. जे. कोतमिरे | संचालक (साखर-प्रशासन), |। प्रशासक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , 
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र सोलापूर 
राज्य, पुणे (रिक्‍त पदावर) 
२) श्री. उत्तम इंदलकर अपर निबंधक तथा मुख्य संचालक (साखर-प्रशासन), 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे (श्री. कोतमिरे यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
पदावर) 


२. 


उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 


तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी 
होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी करावी. 


३. 


8. 


सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१७१८३९४११००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Of Maharasht 


Manjiri 
Ganeshbhushan 
Joshi ee 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


rashtra, ou=Co-Operation 
partment, postalCode=400032, 


htra, 
b4708db2a52d6757f30d81444f3844833dfc786d4244 
713180, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पृणे 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/ पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१०/५-स 


६. प्रशासक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , सोलापूर 
७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे 
८. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
९. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
१०. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
१२. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१३. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
१४. निवडनस्ती (कार्या-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


